श्रीमती मनिषा वर्मा, प्रधान सचिव, 
आदिवासी विकास विभाग याच्या 
नेपाळ येथील विदेश VEIT मान्यता 
देण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१८/प्र.क्र.११६/का.१ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २५ मे, २०१८ 


संदर्भ- 
१) परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय, भारत सरकार यांनी संदर्भ क्र. छ20२३०५१८३१९७४५२ व 
००७२४०५१८३१९९९॥०२, दि.२५/०५/२०१८ अन्वये दिलेली मान्यता 
प्रस्तावना - 


"मिठान शौर्य" अंतर्गत एव्हरेस्ट शिखर सर करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या 


अधिपत्याखालील शासकीय आश्रम शाळा बोर्डा, देवडा व जिवती जि. चंद्रपूर येथील १० आदिवासी 


विदयार्थी गेळे आहेत. आदिवासी विद्यार्थ्यामार्फत शिखर पादाक्रात करण्याची कामगिरी करुन 


आल्यानंतर त्यांच्या स्वागतासाठी दि. २६.०५.२०१८ ते ३०.०५.२०१८ या कालावधी काठमांडू, 


नेपाळ येथे श्रीमती मनिषा वर्मा, प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग व श्री. मंताड राजा 


दयानिधी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद गोंदिया (तत्कालीन प्रकल्प अधिकारी 


एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी, चंद्रपूर) हे जाणार आहेत. यानुषंगाने सदर विदेझा 


Get केंद्र शासनाच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने दि.२५.०५.२०१८ च्या संदर्भ 


क्र.5?०७२३०५१८३१९७४५९०? व 5?70२४०५१८३१९९९॥॥२ अन्वये राजकिय मान्यता (Political 


Clearance) दिलेली आहे. त्यानुसार श्रीमती मनिषा वर्मा, प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग 


व श्री. मंताड राजा दयानिधी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद गोंदिया यांच्या विदेश 


दौऱ्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. त्यास अनुसार शासन पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेत आहे. 


झासन निर्णय - 


श्रीमती मनिषा वर्मा, प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग व व श्री. मंताड राजा 


दयानिधी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद गोंदिया यांच्या दिनांक २६.०५.२०१८ ते 


३०.०५.२०१८ या काळावधीत "Fa शौर्य" अंतर्गत एव्हरेस्ट शिखर सर करुन आलेल्या आदिवासी 


विद्यार्थ्याचे स्वागत करण्यासाठीच्या नेपाळ येथील fear Garg मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१८/प्र.क्र.११६/का.१ 


२. सदर दौऱ्यासाठी येणारा खर्च मागणी क्र. ४(०००९०, सचिवालय (००)(००)(०१), आदिवासी 


विकास विभाग (अनिवार्य) लेखाशिर्ष २२५१ ०२११, बाब-२२, विदेश खर्च या लेखाशिर्षाखाळी सन 


२०१८-१९ मध्ये उपलब्ध निधीमधून भागविण्यात यावा. 


३. Blame निर्णय शिफारस समितीच्या तसेच केंद्र शासनाच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


8. श्रीमती मनिषा वर्मा, प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग व व श्री. मंताड राजा 


दयानिधी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद गोंदिया यांना नियमानुसार देय दैनिक व इतर 


भत्ते अनुज्ञेय राहतील. 


uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५२५१८०४१२६६२४ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


न Digitally signed by Sunita Virendra Gaikwad 
Sunita Pete se- concen Ot Mabstany 
ou=Tribal Development Department, 
ostalCode=400032, st=Maharashtre 


. 
कि 2.5.4.20=d7bf91e58dc8b47b45d09cc93cb18F 
| re Nn fa d998f84d048e10a22112a7da08c90a89F1, 

serialNumber=7b3d0ddae7b5f68c7 1f56026f 
ढु 5d7eb976a590fff1 2e6 1 3dac6fd709b6c80164 
G a | kwa d 6, cn=Sunita Virendra Gaikwad 
Date: 2018.05.28 11:19:29 +05'30' 
(सुनिता गायकवाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

२. मा.मंत्री (आ.वि.) ,यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा.राज्यमंत्री (आ.वि.) ,यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

४. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

५. अपर मुख्य सचिव (सेवा),सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

६. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

७. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
८. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक, 

९. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे, 

१०.महालेखापाल (लेखा परीक्षा) , महाराष्ट्र-१, मुंबई 


११.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१८/प्र.क्र.११६/का.१ 


१२.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (रोख शाखेमार्फत) 

१३.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१४.अवर सचिव /कक्ष अधिकारी (कार्यासन ५व ६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 

१५.लेखा अधिकारी, रोख शाखा, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१६.सर्व संबंधित अधिकारी 

१७.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


